शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
आयुक्‍त शिक्षण व त्यांच्या अधिनस्त 
आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील २५ टक्के 
पदे निरसित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२. 


वाचा - 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १००२/(१५९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक १७.३.२००३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/वि-१, दि.१४ जानेवारी, २०१६ 
३) शालेय शिक्षण व HIST विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५, 
दि.३० मार्च, २०२१. 
४) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०२०/आढावा/आस्था-ब 
(923)/3983, दि.१३ ऑगस्ट, २०२१. 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त 
शिक्षण व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयासाठी दिनांक १७.३.२००३ च्या आकृतीबंधानुसार व वेळोवेळी 
पदनिर्मिती व पद वर्ग केल्याबाबतच्या शासन निर्णयानुसार गट-ड संवर्गात एकूण १०५० इतकी पदे 
मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी २६.४७ टक्के म्हणजेच २७८ पदे सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निरसित करण्यात येत आहेत निरसित करण्यात आलेल्या 
पदावर कर्मचारी कार्यरत असल्यास, त्याची नियमानुसार त्या जिल्हयात अथवा विभागात समकक्ष 
पदावर बदली करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि,संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये 
शिक्षण आयुक्तालयाने निरसित करण्यात आलेल्या पदांपैकी काही पदे पुर्नजिवित करण्याची विनंती 
केली असल्याने, संदर्भात नमूद दिनांक ३०.३.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा दिनांक ३०.३.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. 

२. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त शिक्षण व त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयासाठी दिनांक १७.३.२००३ च्या आकृतीबंधानुसार व वेळोवळी पदनिर्मिती व पद वर्ग 
केल्याबाबतच्या शासन निर्णयानुसार गट-ड संवर्गात एकूण १०४६ इतकी पदे मंजूर करण्यात आली 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५ 


आहेत त्यापैकी २५ टक्के पदे म्हणजेच एकूण २६१ पदे सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे निरसित करण्यात येत आहेत. 

३. निरसित करण्यात आलेल्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असल्यास, त्याची नियमानुसार त्या 
जिल्हयात अथवा विभागात समकक्ष पदावर बदली करण्यात यावी. तसेच, निरसित केलेले पद सेवार्थ 
प्रणालीमधून वगळण्यासाठी पदाची सविस्तर माहिती सर्व कार्यालयीन प्रमुखांनी आयुक्‍त (शिक्षण) 
यांचेमार्फत शासनास तातडीने सादर करावी. आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी याबाबत सर्व विभागीय शिक्षण 
उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा व अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावत निरसित 
केलेल्या पदांचा GAS करण्यात येऊ नये. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११४१५३७१८२८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN 
KARPATE 
Date: 2022.01.14 16:13:29 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व संचाळक 
४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
) 
) 
) 


५) अवर सचिव (आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई 
७) निवड नस्ती (प्रशा-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ya शिक्षण व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयामधील गट-ड संवर्गातील निरसित करण्यात आलेल्या पदांचे विवरण पत्र 


शैक्षणिक विभाग कार्यालयाचे नाव पदनाम चित ales 
स्थायी ।अस्थायी 


अमरावती 


शासकीय अध्यापक विद्यालय (पुरुष), अमरावती 


शासकीय अध्यापक विद्यालय (जुने डिप्टी), अमरावती 


करस 
ea काजा 
2 ed का 
io a चा 


शासकीय विद्या निकेतन, अमरावती कामाठी 


लेखाधिकारी (शिक्षण), लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
उतरवतो शिपाई 
अमरावती 


शासकीय अध्यापक विद्यालय (स्रिया), अमरावती पाणीवाला pee [a a 
ee (3. :- 


i 
A का को 


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अमरावती शिपाई za eae |. 
शासकीय अध्यापक विद्यालय (पुरुष), अकोला पाणीवाला Pe ie pe 


= 
a a 
i न्कन 
a a ळा 


शासकीय अध्यापक विद्यालय, बुलढाणा 
शिपाई /पाणीवाला २ २ 
लेखाधिकारी (शिक्षण), लेखा व वेतन पडताळणी , बुळढाणा | Prag "| aot) ह| 


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, बुलढाणा शिपाई | 0 | 


लेखाधिकारी (शिक्षण), लेखा व वेतन पडताळणी, यवतमाळ (३.॥०७॥ १: 


शासकीय अध्यापक विद्यालय, यवतमाळ बिळे व्या ल्क 

a 

ee ee 

ee का 

ia कग 

शासकीय विद्या निकेतन, केळापूर, यवतमाळ हिंदी किंजळ 
३ ३ 


शैक्षणिक विभाग कार्यालयाचे नाव पदनाम चित, कनावयाची पर 
स्थायी ।अस्थायी 


ial 
AIH अध्यापक विद्यालय, वाशिम | oo | 


- Ea 
उस्मानाबाद 
लेखाधिकारी (शिक्षण), लेखा व वेतन पडताळणी, लातूर शिपाई na ता 
लेखाधिकारी (शिक्षण), लेखा व वेतन पडताळणी,नांदेड चिं 
कि क 
तवी 
या काचा 
कि त्ताळ की 
छा ळा 
ial 
cod 


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, उस्मानाबाद शिपाई | 0 | 


शासकीय अध्यापक विद्यालय, उस्मानाबाद शिपाई 


Rar ere are कार्यालय लातूर i aT 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, लातूर |. ७: | 


शासकीय अध्यापक विद्यालय, सासवणे, रायगड शिपाई ४ 


व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था,बृहन्मुंबई भाषा प्रयोगशाळा 
परिचर 


क याचा 


wid 
लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
one हा... 
शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण),बृहन्मुंबई शिपाई 
a 
ai 
peat 
शासकीय अध्यापक विद्यालय, माणगांव, रायगड 
शासकीय अध्यापक विद्यालय, पनवेल, रायगड 
क्या 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, पनवेल 
हाचा 
शिक्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प. ठाणे | 0 | 
लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी 
Ese 


ad शिक्षण व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयामधील गट-ड संवर्गातील निरसित करण्यात आलेल्या पदांचे विवरण पत्र 


शैक्षणिक विभाग कार्यालयाचे नाव पदनाम गित कतावधाची प 
स्थायी ।अस्थायी 


नाशिक लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी 
पक नाशिक शिपाई 


शिक्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प.नाशिक शिपाई | 0_| 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नाशिक शिपाई शिवाचा ga) ली 


शासकीय विद्या निकेतन, धुळे 


ene 
a या ळा 
a a कन 


लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
शिपाई 
जळगाव 


Freon Re Ra, STA a a a 


लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, पुणे |शिपाई 


शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) पुणे शिपाई 


Cae ei 
eae 
कडक कळ चा 
शासकीय अध्यापक विद्यालय, (पुरुष) ,पुणे ६ | ० | ६ 

गोळी, |. ०-1 


लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, शिंगरे 
अहमदनगर 


शिक्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प.अहमदनगर शिपाई 


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अहमदनगर शिपाई | 0_| | a | 


लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, शिंगाडे 
सोलापूर 


= 
a काळ पा 
Le ised 
rad 


लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
eee शिपाई 
औरंगाबाद 


लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
परभणी 


लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, बीड | Bras 


शासकीय अध्यापक विद्यालय, कन्नड शिपाई 
शासकीय अध्यापक विद्यालय, पैठण शिपाई 


क्र शैक्षणिक विभाग कार्यालयाचे नाव पदनाम निनित, eisai 
न स्थायी Jenene 


झन 
का कती 


शिका काचा ढाळ 
ब्लाक लया 
काळा या 
= 


७ कोल्हापूर लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, Arie 
सातारा 
लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
शिपाई 
रत्नागिरी 
लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
चोक शिपाई 
सांगली 
लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, 
कोल्हापूर शिपाई 
ल 
शिक्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प.सांगळी (a eT 
शिक्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प.सातारा 
क्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प.रत्नागिरी 
क्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प.सिंधुदुर्ग 
क्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि.प.कोल्हापूर शिपाई 
शासकीय विद्या निकेतन, पुसेगाव, सातारा 
Face Fiera aia Wer सागत & या a 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था,सिंधुदुर्ग 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था ,रत्नागिरी 


हायका जावळ जा 
Fr 

| 
ee 
ae ee eal 


शासकीय अध्यापक विद्यालय, नागपूर 


ad शिक्षण व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयामधील गट-ड संवर्गातील निरसित करण्यात आलेल्या पदांचे विवरण पत्र 


शैक्षणिक विभाग कार्यालयाचे नाव पदनाम निनित. eisai पर 
स्थायी ।अस्थायी 


क 
लेखाधिकारी (शिक्षण) लेखा व वेतन पडताळणी पथक, ame fe १ 

शिपाई 
नागपूर 
कक वयात न 
i 
i 

ey मा क कन 
क कच्या ह्या 
शासकीय अध्यापक विद्यालय, वर्धा शिपाई 

फर्रास 

== 

सफाई कामगार 
Brg 
क कन 
शासकीय अध्यापक विद्यालय, भंडारा शिजत 

i जाळाजा 
ह का हया बा ता 
क वततन 


शासकीय अध्यापक विद्यालय (नूतन), चंद्रपूर 
अध्यापक विद्यालय, (जुने) चंद्रपूर 


a या 
कत क क्क जो 

ie a 

aaa inal 
डड 
कन कक नितन 

राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे | क | a | 9 | 


पाणीवाला 
शिपाई 


